महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शहोतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या 
अनुषंगिक खर्चाची अर्थसहाय्य 

(२४२५ २४१७) (Unconditional) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पूरक-२०१९/प्र.क्र.१६८/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- २१ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एमडी/नाफेड/तूर- 
चणा/२०१९-२०/८४६,दिनांक ५ नोव्हेंबर,२०१९ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, 
क्रमांक पूरक-२०१९/प्र.क्र.११५/ अर्थ-३, दिनांक ३ जानेवारी,२०२० 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
क्रमांक :- पुरक-२०१९/प्र.क्र.१०८/१७ स, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना:- 

हंगाम २०१७-२०१८ मध्ये राज्यात नाफेडच्या वतीने पणन महासंघ, मुंबई व विदर्भ पणन महासंघ, 
नागपूर या संस्थाकडून तुरीची हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेली आहे. हंगाम २०१७-१८ मध्ये 
नाफेडच्या वतीने हमीभावाने तूरची खरेदीसाठी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १४/२/२०१८ 
अन्वयेरुपये २००.०० कोटी शासन हमी मंजूर करण्यात आली होती. सदर शासन हमीच्या आधारे पणन 
महासंघाने इंडियन ओव्हरसेज बँक,शाखा नरिमन पॉईंटकडून कर्ज उपलब्ध करुन शेतकऱ्यांचे For 
अदा केले आहेत. तथापि, काही कारणास्तव पणन महासंघाकडून इंडियन ओव्हरसीज बँकचे कर्ज खाते 
निरंक केलेले नाही. यास्तव बँकेकडील कर्ज खाते निरंक करण्यासाठी तसेच व्याज व हमीशुल्काची 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी रुपये ४७.५० कोटी इतकी रक्‍कम सन २०१९ च्या चौथ्या(हिवाळी) अधिवेशनात 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.सदर पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी पणन महासंघास 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

हंगाम २०१७-२०१८ मधील हमीभावाने तूर खरेदीसाठी पणन महासंघास मंजूर केलेल्या रुपये 
२०० कोटीच्या शासन हमीवर पणन महासंघाने इंडियन ओव्हरसेज बँक,शाखा नरिमन पॉईंट यांच्याकडून 
उपलब्ध केलेल्या कर्जाची परतफेड करुन कर्ज खाते निरंक करण्यासाठी,तसेच बँकेकडे अदा केलेल्या 
व्याजाची प्रतिपुर्ती व हमीश्ुल्काची रक्‍कम अदा करण्यासाठी रुपये ४७.५० कोटी (रुपये सत्तेचाळीस 
कोटी पन्नास लाख फक्त) इतकी सन २०१९ च्या चौथ्या (हिवाळी) अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेली रुपये ४७.५० कोटी इतकी रक्‍कम सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१६८/२४ स 


२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च नमूद लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पुरक 
मागणी निधीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार 
00 
१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(09)(22) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या होतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासासाठी अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य) (२४२५ २४१७) 
३३, अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला रुपये ४७.५० कोटी (रुपये सत्तेचाळीस 
कोटी पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्‍कम RIGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
महासंघास अदा करावी. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
नाव/फर्मचे नाव मर्या. मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू  । कनमूर हाऊस, नरसीनाथा स्ट्रीट, पो. बॉ. 
आहे) क्रमांक ५०८०, मस्जीद,मुंबई -९ 

बंक खाते क्रमांक 062503301000004 

बंक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 

बंकेचे नाव इंडियन ओव्हरसीज बंक, 

बंक शाखेचे नाव व पत्ता शाखा नरिमन पॉईंट, मुंबई 

बंक शाखेचा संकेतांक 000625 

एमआयसीआर क्रमांक 400020005 

आयएफएससी संकेतांक 1080000625 


४. या शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यासाठी श्री.र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व श्री.का.गो.वळवी, उप सचिव (पणन), सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१६८/२४ स 


विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित माहिती त्या 
महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका /वित्तीय संस्थांना वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


७. वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.१३/२०२०/व्यय-२, दिनांक १६जानेवारी, २०२० व परिपत्रक, 
क्रमांक पूरक-२०१९/प्र.क्र.११५/अर्थ-३,दिनांक ३ जानेवारी, २०२० अन्वये उपरोक्‍त बाबीखाळील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून, दिनांक २.४.२०१८ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते 
१८ परिच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच दिनांक १८.४.२०१७ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात 
नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२२११३१५२४५०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ghadyale Sunanda ४०५२: 
Mohanrao 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
५) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


ल 


सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 
१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


£39) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१६८/२४ स 


१२)सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१३) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


१७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८)वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९) अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
20) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


